Wort मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
(प्राथमिक), मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी 
संस्था, जलाशयावर निर्माण करावयाचा संघ व 
Wore जिल्हा मच्छिमार संघ नोंदणीसाठी 
सुधारित निकष 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र. १७१/पदुम १३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१९ 

वाचा-: 

१) शासन निर्णय क्र.मत्स्यवि-२०१४/प्र.क्र.९/पदुम-१३, दिनांक २६.६.२०१४. 

२) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे पत्र क्र. मत्स्यवि / ०९/ शासन निर्णय/ ११८/ २०१७, 

दि. २२.०२.२०१७. 
३) शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना - : 

भूजळलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची नोंदणी मत्स्यव्यवसाय विभागाने तलाव / 
WSR मासेमारीसाठी ठेक्याने देण्याच्या धोरणातील निकष व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदींच्या आधारे करण्यात येत होते. मत्स्यव्यवसायाकरिता तलाव / 
जलाशय मासेमारीसाठी ठेक्याने देण्याबाबतचे सुधारित धोरण राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतळेला 
आहे. सहकार विभागाने ९७ व्या घटना दुरुस्तीअन्वये, सहकारी संस्थांच्या कामकाजामध्ये अमुलाग्र बदल 
घडवून संस्थांचा गुणात्मक विकास करणेचे धोरण स्विकारले आहे. सदरील बदलांचा मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्थांच्या कामामध्ये समावेश करणे व मत्स्यविभागाचे धोरण व भूजलाहायीन मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्था (प्राथमिक) जलाशयावर निर्माण करावयाचा संघ व TORR जिल्हा मच्छिमार संघ 
नोंदणीचे धोरण यामध्ये सुसूत्रता व एकवाक्यता आणण्याकरिता पुर्वीचे सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके 
एकत्रित समायोजित करुन दिनांक २६/०६/२०१४ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. 


WORM मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, जलाडायावर निर्माण करावयाचा मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्थांचा संघ व भूजलाशयीन मच्छिमार संघ नोंदणीचे धोरण याबाबत मच्छिमारांनी तलाव ठेका 
धोरणात दिलेल्या स्थगितीच्या अनुषंगाने जी निवेदने दिळे आहेत. तसेच तळाव/जलाडाय ठेक्याने 
देण्याबाबतच्या धोरणामध्ये बदल केल्यामुळे संस्था नोंदणीच्या निकषांच्या धोरणामध्ये बदल करणे 
आवश्यक होते. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करुन व दिनांक ३०.०६.२०१७ रोजीचा नोंदणीबाबतचा 
शासन निर्णय निष्कर्षित करुन स्वयंस्पष्ट व सर्व समावेशक व सर्वकष सुधारित शासन निर्णय निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


शासन निर्णय-: 

शासन या निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० Helles तरतुदी व निकषांच्या 
आधारे मत्स्यव्यवसायाकरिता तलाव/जलाशयावर भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
(प्राथमिक), मच्छिमार विविध कार्यकारी संस्था व २००० हेक्टर वरील जलाडायावर निर्माण करावयाचा 
WORM मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ तसेच, Wore जिल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ 
नोंदणी करण्याचे सुधारीत निकष खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास मान्यता देत आहे. 
क्रियाशिल मच्छिमार :- 

ज्या व्यक्तीचा प्रत्यक्ष मासेमारी करणे हाच उद्योग असून ज्याचा उदरनिर्वाह संपूर्णत: मासेमारीवर 
अवलंबून आहे, aT व्यक्‍तीस क्रियाशिळ मच्छिमार म्हणून संबोधिण्यात यावे. 
१) गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय संस्थांची नोंदणी दोन प्रकारे करण्यात येईल. - 

अ) प्राथमिक yori मच्छिमार सहकारी संस्था - ज्या मच्छिमार संस्थेमधील सर्व 
सभासद क्रियाशिल मच्छिमार असून त्यांचा व्यवसाय मासेमारी करणे असा असेल त्या भूजलाशयीन 
मच्छिमार सहकारी संस्थेस प्राथमिक भूजलाडयीन मच्छिमार सहकारी संस्था असे संबोधण्यात 
येईल. 


नोंदणी निकष 
१.१- ज्या तलावावर संस्था नोंदणी करावयाची आहे, त्या तलावाबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र 
संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी देणे आवश्‍यक आहे. सहाय्यक 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांनी नाहरकत सुसाध्यता प्रमाणपत्र पारित करणेपूर्वी खालील बाबी 
तपासणे अनिवार्य राहील. 

१.१.१ नियोजित संस्थेकडे उपलब्ध होणारे जलक्षेत्र. 

१.१.२ क्रियाशील मासेमार / सभासदांना प्रत्यक्ष मासेमारी करता येते की नाही याबाबत तांत्रिक 
अधिका-यामार्फत तपासणी . 

१.१.३ तलाव/जलाडाय यांचे पाटबंधारे / जलसंधारण विभागाकडून हस्तांतरीत झाल्याचे 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक. (सदरील प्रमाणपत्र हे पाटबंधारे /जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी 
अभियंता यांचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे नसावे.) 

१.१.४ पाटबंधारे/ जलसंधारण विभागाकडून मत्स्यविभागाकडे हस्तांतरीत झालेल्या तलाव / 
जलाडय व्यतिरिक्त इतर तलावांचा समावेश नाहरकत प्रमाणपत्रामध्ये करता येणार 
नाही. 

१.१.५ तलाव / जलाडयापासून १० किमी परिघाच्या अंतराचे प्रमाणपत्र. (सदरील प्रमाणपत्र हे 
संबंधित रस्ते बांधकाम करणाऱ्या विभागाचे / प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता तथा 
समकक्ष अधिकारी यांचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे नसावे.) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


१.१.६ तलाव / जलाशय यापासून एकूण मिळणारे मत्स्योत्पादन याबाबतचे प्रमाणपत्र. 
नियोजित संस्थेच्या तलावापासून किमान मत्स्योत्पादन वार्षिक सरासरी ८००० किलो 
असावी. 

१.१.७ नाहरकत प्रमाणपत्र पारित करणेपूर्वी प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची परवानगी 
/ मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

१.२- पाटबंधारे / जलसंधारण तलावांचे / Taras मत्स्यविभागाकडे हस्तांतरण झाल्यानंतरच 
एखादया नियोजित संस्थेची स्थापना करणेबाबतची कार्यवाही करणे सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय व सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) यांना बंधनकारक राहील. 

१.३ - संस्था नोंदणीच्या वेळी संस्थेचे कार्यक्षेत्र ज्या तळावावर / जलाऱयावर नोंदणी करावयाची 
आहे, त्या तलावापुरते मर्यादित राहील व नियोजित संस्थेचे मासेमारी करिता कार्यक्षेत्र मर्यादा 
१० कि.मी. राहील. 

१.४ - नियोजित संस्थेमध्ये निर्धारित तलाव / जलाडयाच्या बाधित गावामधील तसेच १० कि.मी. 
परिघाच्या परिसरातीळ गावामधील क्रियाशील मच्छिमारांच्या समावेश करता येईल. 
नियोजित प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था नोंदणी प्रस्तावात स्थानिक, प्रकल्पग्रस्त, 
महिला, अनुसुचित जाती / जमाती यांचा समावेश असणे आवश्‍यक आहे. 

१.५ - संस्था नोंदणीसाठी किमान २५ क्रियाशील सभासद असावे व नियोजित संस्थेचे वसुल भाग 
भांडवल किमान रु.२५०००/- असावे. 

१. ६- तलाव / TORI नोंदणीकृत संस्था असल्यास sa तलाव /जलाडयावर नव्याने 
संस्थेची नोंदणी करु नये, तसेच नव्याने हस्तांतर झालेल्या तळाव /जलाशयावर एकापेक्षा 
जास्त संस्थाची नोंदणी करु नये. यापुर्वी संस्थेच्या उपविधीत समाविष्ठ असलेल्या तलाव / 
FORMA बदल करता येणार नाही. 

१. ७- तलाव / TORI नोंदणी झालेल्या मच्छिमार सहकारी संस्थांपैकी ज्या नोंदणीकृत 
प्राथमिक मच्छिमार सहकारी संस्था व मच्छिमार संघ यांना ठेका प्राप्त होईल अशा संस्था/संघ 
यांनी त्या तलाव/जलाऱशयावर नोंदणीकृत इतर मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या सभासदास 
मासेमारी (रोजगार) उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. 

१. ८- भूजलाशयीन पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची नोंदणी प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याचे 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी संबंधित जिल्ह्याचे 
सहाय्यक निबंधक संस्था (दुग्ध यांनी पाठवावा व सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कायदयातील तरतुदीनुसार 
नोंदणीबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


ब) मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था - ज्या मच्छिमार संस्थेमधील सभासद 
क्रियाशिल/अक्रियाशिल मच्छिमार असून त्यांचा व्यवसाय, मासळी विक्री, मासळी प्रक्रिया, मासळी 
निर्यात, जाळे विणणे, बर्फ तयार करणे/ बर्फ कारखाने इत्यादी मासळीशी संलग्न असणारे कामकाज 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


असा असेल त्या भूजलाहायीन मच्छिमार सहकारी संस्थेस मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी 


संस्था असे संबोधण्यात येईल. 
नोंदणी निकष 

१.१ नियोजित संस्थेचे कार्यक्षेत्र मुख्यालयापासून १० किमी परिघाचे अंतरापर्यंत असेल. 
(सदरील प्रमाणपत्र हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचेपेक्षा कमी 
दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे नसावे.) 

१.२ नियोजित संस्थेमध्ये मासेमारी संबंधित व्यवसाय करणारे जसे विक्री, निर्यात, प्रक्रिया, 
बर्फ तयार करणे, जाळे विणणे इ. कामकाज करणाऱ्या किमान २० सभासद असावे. व 
नियोजित संस्थेचे वसुळ भागभांडवल २०,००० असावे. 

१.३ नियोजित संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तावामध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्त महिला, अनुसुचित 
जाती/जमाती यांचा समावेश असावा. 

१.४ नियोजित संस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दुसरी मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था 
स्थापन करता येणार नाही. 

१.५ नियोजित संस्थेस तलाव ठेका घेता येणार नाही. 

१.६ नियोजित संस्थेच्या कार्यक्षेत्रामधील प्राथमिक मत्स्यव्यवसायिक सहकारी संस्थाच्या 
सभासदांना नियोजित संस्थेचे सभासदत्व घेता येईल. 

१.७ भूजलाऱयीन पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची नोंदणी 


2) 


प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक syed मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे मान्यतेसाठी 
संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांनी पाठवावा व सदरची 
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कायदयातील 
तरतुदीनुसार नोंदणीबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


२००० हेक्टर जलक्षेत्रावरील जलाठायावर मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचा 
संघ नोंदणी बाबत करावयाचे निकष - 
2.9 - २००० हेक्‍टर वरील USM नोंदणी झालेल्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या 


संघास भूजलाशयीन Toes मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचा संघ असे 
संबोधण्यात येईल. 


२.२ - २०००.०१ हेक्टर जलाठऱयावर एका मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाची नोंदणी करता 


२.३ 


येईल. 


-जलाशयावरील भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसायिक सहकारी संघाचे नोंदणीसाठी किमान ५ 
प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था सभासद असणे आवश्यक राहील. मात्र व्यक्तीगत 
सभासदत्व धारण करता येणार नाही . 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


२.४ - सदर नियोजित संघाचे नोंदणीचे वेळी किमान भागभांडवल रु.५००००/- इतके असावे. 

२.५ - जलाशयावरील नियोजित WORM मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाचे कार्यक्षेत्र ज्या 

जलाशयावर संघाची नोंदणी करावयाची आहे, त्या जलाडायापुरते मर्यादित राहील. 

२.६- जलाशयावर स्थापन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाकडून प्रमुख कार्प माशांची वार्षिक विक्री 
किमान १,००,००० किलो (१०० मेट्रिक टन( पर्यंत असावी. 

2.0 - सदर नियोजित संघांच्या नोंदणीपुर्वी प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे नाहरकत 
प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक राहील. 

२.८ -सदर जलाडशयावरील नियोजित WORM मत्स्यव्यवसायिक सहकारी संघाचा प्रस्ताव 
संबंधित जिल्हयाच्या सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांनी छाननी करुन 
सहकार कायदयातील तरतुदीनुसार प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासुन १५ दिवसाच्या आत 
उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयात नोंदणीसाठी 
सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२. ९ - उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत झासनाचे वेळोवेळी निर्गमित परिपत्रके व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० या कायदयातील तरतुदीनुसार आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
तथा अतिरिक्त निबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) यांच्या मान्यतेने नोंदणी करावी. 

२.१० - अशा नोंदणी झालेल्या जलाशयावरील संघांना मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित असलेले 
मासेमारी व्यतिरिक्त इतर उद्योग उदा. सुरक्षण, प्रक्रिया, वाहतूक व विक्री इ. व्यवहार ज्या 
AORTA संघांची नोंदणी झाली आहे, त्या जलाशयापुरते करता येईल. 


३. WORM जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे निकष - या मच्छिमार संघामध्ये जिल्हयामधील 
प्राथमिक / विविध कार्यकारी मच्छिमार सहकारी संस्था व मासेमारी करणारे प्रत्यक्ष मच्छिमार असे 
असतील. 

३.१ नवीन YOR जिल्हा मत्स्यव्यवसाय संघ स्थापन करण्यासाठी कार्यक्षेत्रात किमान १० 
प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था असणे आवश्यक राहील. 

३.२ नवीन निर्माण होणाऱ्या भूजलाशयीन जिल्हा मत्स्यव्यवसाय संघाचे किमान भागभांडवल 
रु. १.०० लाख राहील. 

३.३ एका जिल्हयात एकापेक्षा जास्त भूजलाशयीन जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघ स्थापन करता 
येणार नाहीत. 

३. ४ Wore जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाकडून प्रमुख कार्प माशांची वार्षिक विक्री 
किमान २ लाख किलो (२०० मेट्रीक टन) इतकी असावी. 

३.५ पूर्वी अस्तित्वात असलेले निकष कायम राहतील. परंतु आता THR कार्यक्षेत्रावर 
निकष क्र. २.२ ते २.६ प्रमाणे होणाऱ्या नवीन YSIS RR जलाझशयावरील मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संघ यांना जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे सभासदत्व जिल्हा मच्छिमार 
सहकारी संघास देणे आव्यक राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


वर नमूद केलेल्या सुधारित निकषाप्रमाणे नवीन नोंदणी होणाऱ्या worry 

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था (प्राथमिक) निर्माण करण्याबाबतची कार्यवाही सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था (दुग्ध) व WORM जलाशयावरील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ व नवीन जिल्हा 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ निर्माण करण्याबाबतची कार्यवाही सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) 
उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय तथा अतिरिक्‍त निबंधक सहकारी संस्था 
(मत्स्य) यांनी तात्काळ करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥६॥॥859॥॥9.90७९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०२२५१६२३२७९४०१ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anoop Kumar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 
Depa 
Anoop Kumar==: 
serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878195607059b530ff7 17¢8e39c09 
op Kumar 


ICode=400032, 
Num! 
d06b394e02b, cn=Anot 


32, st=Maharashtra, 
3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d13de68918dc2 
Date: 2019.02.25 16:25:13 +05'30' 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
७. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) मंत्रालय, मुंबई ३२ 
८. प्रधान सचिव (वित्त) मंत्रालय मुंबई ३२ 
९. प्रधान सचिव (वने) मंत्रालय मुंबई ३२ 
१०.प्रधान सचिव (ग्रामविकास) मंत्रालय मुंबई ३२ 
११.सचिव (सहकार) मंत्रालय मुंबई ३२ 
१२.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) मंत्रालय मुंबई ३२ 
१३.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) मंत्रालय मुंबई ३२ 
१४.सचिव (जलसंपदा) मंत्रालय मुंबई ३२ 
१४. सचिव (लक्षेवि) मंत्रालय मुंबई ३२ 
१५. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. आयुक्‍त सहकार पुणे 
१७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योदयोग विकास महामंडळ, मुंबई 

२१. सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका 

२२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ सिंचन भवन पुणे 

२३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद 

२४. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

२५. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

२६. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे 

२७. सर्व उपायुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय 

२८. सर्व विभागीय सहआयुक्त निबंधक सहकारी संस्था 

२९. उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, 
मुंबई. 

३०. सर्व जिल्हा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) 

३१. सर्व जिल्हा मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी 

३२. महालेखापाल (लेखापरिक्षक / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

३३. वित्त विभाग (व्यय २) मंत्रालय मुंबई ३२ 

३४. सर्व कृषि व पदुम विभागातील कार्यासने / निवड नस्ती. 


ae 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


